नक्षलविरोधी अभियानाकरीता शासन खरेदी करत 
असलेल्या -१४५ या हेलिकॉप्टरकरीता Winch 
Operator (बकयंत्रचालक) प्रशिक्षणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.१८/२८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.१८/२८-अ, दि.१.०८.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नक्षलविरोधी अभियानाकरीता शासन खरेदी करीत असलेल्या 
1१४५ या हेलिकॉप्टररकरीता बकयंत्राचालक प्रशिक्षणाच्या खर्चासाठी मंजूरी देण्यात आली होती. 
तथापि झासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या विमानप्रवास खर्च, व्हिसा खर्च, हॉटेल, टॅक्सी 
भाडे यामध्ये प्रत्यक्षात वाढ झाल्याने व दैनंदिन भत्त्याच्या खर्चात बचत झाल्याने या शासन निर्णयातील 
मंजूर केलेल्या परिच्छेद २ मधील एकूण खर्च यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


परिच्छेद दि.०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन । प्रस्तावित शुध्दीपत्रकातील एकूण खर्च 
क्रमांक निर्णयानुसार एकूण खर्च या ऐवजी वाचावे 
२ सदर प्रशिक्षणासाठी या दोन पोलीस | सदर प्रशिक्षणासाठी या दोन पोलीस 


अधिकारी/कर्मचारी यांना जर्मनी 
येथील प्रवास खर्च (टॅक्सी),निवास 
खर्च,दैनिक भत्ता व इतर कर 
(युरोमध्ये) आणि प्रवास खर्च 


अधिकारी/कर्मचारी यांना जर्मनी 
येथील प्रवास खर्च (टॅक्सी),निवास 
खर्च,दैनिक भत्ता व इतर कर (युरोमध्ये) 
आणि प्रवास खर्च (विमान),प्रवास विमा 


(विमान),प्रवास विमा व व्हिसा खर्च 
(रुपयांत असा एकूण अंदाजे 
रु.५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच 
लक्ष फक्त) खर्च येणार आहे. 


व व्हिसा खर्च (रुपयांत असा एकूण 
अंदाजे रु.५,३५,०००/- (अक्षरी रुपये 
पाच लक्ष पस्तीस हजार फक्त) च्या 
मर्यादेत खर्च मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. याबाबतचा होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) परिवहन साधनांची 
खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमान चालन विषयक सल्लागार, महाराष्ट्र शासन अनिवार्य (२०७० 
०१५६)” या लेखाशिर्षातंर्गत “११ प्रवास खर्च” या उद्दिष्टाखाळीळ सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध अर्थसंकल्प तरतूदीतून भागविण्यात यावा, व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.१८/२८-अ, 


४. या प्रित्यर्थ उप संचालक, विमानचालन, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व 
संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


प. सदरहू आदेश विमानचालन संचालनालयाच्या विविध बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१.०१.२०१९ रोजी झालेल्या 
बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in a 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०८२८१४४७४३२९०७ असा 
आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
BHARAT BUDHAJ] ०-७ 


2643967, po: 


, street= I 


serialNumb: 123993e4dd36 1 0fcb21aece361e641ad3d33d96f04d57673c4 


fca72eb10c92, ou=GAD, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=BHARAT 
BUDHAJI GAWADE 
Date: 2019.08.28 14:55:03 +05'30' 


(भ.बु.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती (का-२८अ) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


